काजू प्रक्रिया उद्योगास प्रोत्साहन योजनेअंतर्गत 
राज्य वस्तू व सेवा कर (65985) परतावा 
कार्यपध्दतीमध्ये सुधारणा करणेबाबत. 

महाराष्ट्र शासन 


उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक:- काप्रोयो-२०२०/प्र.क्र.७८/उद्योग-२ 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक :- ०९ जून, २०२१ 
वाचा :- १ उद्योग ऊर्जा व कामगार विभाग, शासन निर्णय क्र.काप्रयो -२०२०/ प्र.क्र. ७८/ उद्योग-२, 
दिनांक ०२/१२/२०२० 
2) उद्योग सह संचालक(साप्रोयो), उद्योग संचालनालय यांचे पत्र क्र.उसं/ साप्रोयो/ काप्रयो/ २०२१/ 
ओ-३७४, दि.१८/०३/२०२१ 

प्रस्तावना :- 

राज्यातील काजू प्रक्रिया उद्योग घटकांनी राज्यामध्ये उत्पादीत व प्रक्रिया केलेल्या काजूपैकी महाराष्ट्र 
राज्यामध्ये अंतिमत: विक्री झालेल्या काजूच्या विक्रीवर दि.०१/०४/२०२० पासून देय असलेला वस्तू व सेवा कर (GST) 
भरल्यानंतर त्यापैकी १०० टक्के ढोबळ राज्य वस्तू व सेवा कर (Gross SGST) प्रोत्साहन अनुदान म्हणून काजू प्रक्रिया 
उद्योगास दि.०१/०४/२०२० पासून पूर्वलक्षी प्रभावाने प्रदान करण्यास तसेच त्याबाबतच्या कार्यपद्धतीस काही अटी व 
शर्तीच्या अधीन राहून संदर्भाधिन क्र.०१ येथील दि.०२/१२/२०२० च्या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आली आहे. 
तथापि, सदर शासन निर्णय हा दि.०१/०४/२०२० पासून पूर्वलक्षी प्रभावाने अमलात आला असल्याने त्यानुषंगाने दावे 
सादर करण्याची मुदत दि.०२/०३/२०२१ रोजी संपली आहे. या उद्योग क्षेत्रातील ब-याच उद्योजकांना परतावा 
घेण्याच्या कार्यपध्दतीची पूर्णपणे माहिती न मिळाल्यामुळे त्यांना परताव्याचे दावे विहित मुदतीत सादर करता आले 
नाहीत. त्यानुषंगाने महाराष्ट्र कॅऱ्यू मॅन्युफंक्वरर्स असोसिएडान यांनी शासनास दिलेले निवेदन तसेच उद्योग 
संचालनालयाकडून सदर शासन निर्णयामध्ये सुधारणा करण्याबाबत संदर्भाधिन क्र.०२ येथील प्राप्त झालेला प्रस्ताव 
विचारात घेऊन दि.०२/१२/२०२० च्या शासन निर्णयान्वये निर्गमित करण्यात आलेल्या कार्यपध्दतीमधील काही 


बाबींमध्ये सुधारणा करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन होती. 


शासन निर्णय :- 
वरील वस्तुस्थिती विचारात घेऊन, शासन निर्णय दि.०२/१२/२०२० मध्ये तसेच त्यासोबतच्या प्रपत्र-अ मध्ये 


पुढीलप्रमाणे सुधारणा करण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे :- 


अ.क्र. मुद्दा सुधारणा 


1 प्रपत्र-अ मधील परिच्छेद क्र.(०३):- अनुदानास पात्र उद्योग | अनुदानास पात्र उद्योग घटकाने विकास 
घटकाने विकास आयुक्त (उद्योग), उद्योग संचालनालय, | आयुक्‍त (उद्योग), उद्योग संचालनालय, 
मुंबई / महाव्यवस्थापक, जिल्हा उद्योग केंद्र यांच्याकडे | मुंबई यांचेकडे परिशिष्ट-अ मध्ये विहित 
सोबतच्या परिशिष्ट-अ मध्ये विहित केलेल्या नमुन्यात अर्ज | केलेल्या नमुन्यात अर्ज सादर करावा. 


सादर करावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः काप्रोयो-२०२०/प्र.क्र.७८/उद्योग-२ 


२. शासन निर्णयातील परिच्छेद क्र.(क) व प्रपत्र-अ मधील | वस्तू व सेवा कर प्रणाली अंतर्गत 
परिच्छेद क्र.(०५):- पात्र घटकाने प्रोत्साहन अनुदानाचे दावे | गुंतागुंतीची प्रक्रिया पहाता पात्र घटकांनी 
प्रत्येक आर्थिक वर्षासाठी अनुदानाचे तिमाही अथवा | सहामाही दावे उद्योग संचालनालय, मुंबई 
यथास्थिती करदेयतेप्रमाणे सहामाही दावे उद्योग | यांचेकडे सादर करावेत. 
संचालनालय/ संबंधित जिल्हा उद्योग केंद्र यांचेकडे सादर 


करावेत. 


३. प्रपत्र-अ मधील परिच्छेद क्र.(०५):- वरीलप्रमाणे दावे ३ | सहामाही दावे सादर करण्यासाठी 
महिन्याचा किंवा यथास्थिती करदेयतेप्रमाणे सहामाही | संबंधित दाव्यांचा कालावधी संपल्यानंतर 
कालावधी संपल्यानंतर पुढील ३ महिन्याच्या आत सादर | पुढील ३ महिन्यापर्यंत दावे सादर करणे 


करणे आवरयक राहील. आवर्यक राहील. 


२. शासन निर्णय दिनांक ०२/१२/२०२० रोजी निर्गमित झाला असून पहिले दोन तिमाही दावे सादर करण्याची 
मुदत दि.०२/०३/२०२१ रोजी संपली आहे. या उद्योग क्षेत्रातील ब-याच उद्योजकांना परतावा घेण्याच्या कार्यप्रणाळीची 
पूर्णपणे माहिती न मिळाल्यामुळे त्यांना परताव्याचे दावे विहित मुदतीत सादर करता आले नाहीत. याबाबीचा विचार 
करुन पहिल्या तिमाहीपासून म्हणजेच दि.०१/०४/२०२० पासूनचे दावे सादर सादर करण्यास दि.३०/०६/२०२१ पर्यंत 
मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 

३. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७॥/५/५/.॥॥8॥8७9॥॥०.9०५.॥) या संगणक संकेतस्थळावर प्रसिध्द 


करण्यात आले असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२१०६०९१४४४१३७५१० असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने Vinod Sopanrao क न टू 
Mendhe ey ae 
(fa. सो. मेंढे ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा.मुख्यमंत्री महोदय यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
२. मा. उप मुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
३. मा.मंत्री (उद्योग) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
४. मा.विरोधी पक्ष नेते, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई. 
५. मा.विरोधी पक्ष नेते, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई. 
६. मा.राज्यमंत्री (उद्योग) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
७. मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
८. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
९. प्रधान सचिव, राज्य उत्पादन शुल्क, मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः काप्रोयो-२०२०/प्र.क्र.७८/उद्योग-२ 


१०. सचिव(व्यय), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 

११. विकास आयुक्त (उद्योग), उद्योग संचालनालय, मुंबई-४०० ०३२. 

१२. राज्यकर आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, वस्तू व सेवाकर भवन, माझगांव, मुंबई -४०० ०१०. 

१३. आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क, मुंबई. 

१३. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा), मुंबई. 

१४. महालेखापाल, महाराष्ट्र-२ (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), नागपूर. 

१५. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

१६. वित्त विभाग, (कार्यासन अर्थसंकल्प-१४/व्यय-१६/व्यय-८) मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

१७. कक्ष अधिकारी (प्रशासन-१/ उद्योग-८), उद्योग ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय -४०० ०३२. 
१८. निवड नस्ती (उद्योग-२). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


